नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष 
कृती कार्यक्रमांतर्गत राज्य तसेच विभागीय आयुक्‍त 
स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र. १४८/का-१४१७ 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : १२ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक इपीडी-२५१०/प्र.क्र. २९४/का-१४२१ 
दिनांक २२ जुले, २०१० व दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१० 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नक्षळ-२४१५/प्र.क्र. ५५/का-१४१७ 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१५ 
3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नक्षळ-२४१७/प्र.क्र. १४२/का-१४१७ 
दिनांक ९ ऑक्टोबर, २०१७, दिनांक २९ जानेवारी, २०१८ व दिनांक १५ मार्च, २०१८ 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. दिनांक ७/९/२०१८ 


प्रस्तावाना : 


नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती आराखडा तसेच पूरक आराखड्याच्या 
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी विभागीय आयुकत, नागपूर यांचे स्तरावर ३ पदे (उप संचालका-१, 
संशोधन अधिकारी-१, व सांख्यिकी सहायक-१) व राज्यस्तरावर (उप सचिव-१, संशोधन अधिकारी- 
१ व लिपिक टंकलेखक-१) अशी एकूण ६ पदे शासन निर्णय क्रमांक इपीडी-२५१०/प्र.क्र. २९४/का- 
१४२१ दिनांक २२ जुलै, २०१० व समक्रमांकाचे पूरकपत्र दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१० अन्वये निर्माण 
करण्यात आली आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक नक्षल-२४१७/प्र.क्र. १४२/का-१४१७ 
दिनांक १५ मार्च, २०१८ अन्वये अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च, २०१८ ते दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१८ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर पदांना दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ ते दिनांक 
२८ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

नक्षलग्रस्त भागाच्या जलद विकासासाठी विशेष कृती कार्यक्रम तसेच पूरक कार्यक्रमांच्या 
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे नमूद विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे स्तरावर निर्माण 
करण्यात आलेल्या ३ व राज्यस्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या ३ अशा एकूण ६ अस्थायी पदांना 
दिनांक १ ऑक्टोबर, २०१८ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र. १४८/का-१४१७ 


राज्यस्तरावर निर्माण करण्यात आलेली पदे 


अ.क्र पदाचे नाव पदाची संख्या 
a उप सचिव aa 
संशोधन अधिकारी aa 
लिपिक टंकलेखक शिक आसा 
एकूण ३ 


विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांचे स्तरावर निर्माण करण्यात आलेली पदे 


अ.क्र पदाचे नाव पदाची संख्या 
शिव उप संचालक 1 a 
२ | संशोधन अधिकारी 1 १_| 
३ | सांख्यिको सहायक a aa 
एकूण ३ 


२. नियोजन विभागातील राज्यस्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या ३ पदांसाठी होणारा खर्च 
मागणी क्रमांक ओ-७, ३४५१ सचिवालय-आर्थिक सेवा, ०९०, सचिवालय (०१) (०१) नियोजन विभाग, 
योजनेत्तर (३४५१ ०१८२) दत्तमत, १ वेतन या लेखाशिर्षाखाली तसेच विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे 
स्तरावर निर्माण करण्यात आलेल्या पदांसाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक ओ-७, ३४५१ सचिवालय- 
आर्थिक सेवा, ०९०, सचिवालय (०२) राज्य नियोजन यंत्रणेत वाढ करणे (०२) (०१) विभागीय 
आयुक्तांचे कार्यालय, नियोजन कक्ष योजनेत्तर (३४५१ 0382) दत्तमत, या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०१८-१९ या वित्तीय वर्षासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क. दिनांक ७ सप्टेंबर, 
२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून हे आदेशा 
निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१०१२११०११७७३१६ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, geass 
Priyanka Ranjan ketene ng 


partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae4435 


Chhapwale दड क nan owen 
(प्रियांका रं. छापवाले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई / नागपूर 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१ व २, मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नविका-२४१८/१६२७/प्र.क्र. १४८/का-१४१७ 


३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 

. जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर / भंडारा 
. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचलनालय, मुंबई 

. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नागपूर 

. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली 


१०.कार्यासन अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४२१/१४२२/का-१४२४),, मंत्रालय, मुंबई 
११.वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प-१६ / व्यय-८ / अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१२.निवड नस्ती (का-१४१(७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


